राज्यातील Md  नगरपरिषदांना 
यात्राकर अनुदानात सन २०१६-२०१७ 
या आर्थिक वर्षापासून वाढ करणेबाबत. 
(शुद्धीपत्रक) 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक-संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.१७४/नवि-१६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १० सप्टेंबर,२०१८. 
वाचा :- 
शासन निर्णय समक्रमांक,दिनांक ३ आक्टोंबर,२०१६. 
शासन शुद्धीपत्रक:- 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ मध्ये “तात्पुरती 
शौचालय/आंघोळ याची व्यवस्था” ऐवजी “तात्पुरती शौचालय/कायमस्वरुपी 
शौचालय/आंघोळ याची व्यवस्था” असे वाचावे. 


०२. सदर शासन शुद्धीपत्रक पत्नक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०१८०९१०१४३६१४७७२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार ]देशानुस र व नावाने. 


Vivek 
Shankar 7 
Kumbhar os: eee 


(विवेक कुंभार) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा .मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक-संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.१७४/नवि-१६, १० MI, 209. 


१५. 


आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय,वरळी, 
मुंबई-१८ 

विभागीय आयुक्‍्त,पुणे,नजाशिक,औरंगाबाद,नागपूर. 

जिल्हाधिकारी, पुणे,नाशिक,औरंगाबाद,नागपूर ,उस्मानाबाद,सोलापूर. 
मुख्याधिकारी,त्र्यंबंक नगरपरिषद, आळंदी नगरपरिषद, जेजुरी 
नगरपरिषद, पंढरपूर नगरपरिषद, तुळजापूर नगरपरिषद, रामटेक 
नगरपरिषद, पैठण नगरपरिषद, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे,नाशिक,औरंगाबाद,नागपूर , 
उस्मानाबाद,सोलापूर. 

मा.राज्यमंत्री (नगरविकास ) यांचे खाजगी सचिव 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय 
इमारत, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
अधीदान व लेखाअधिकारी,मुंबई. 

वित्त विभाग, व्यय-३/ कोषा प्रशासन-५/अर्थसं-१६/नियोजन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन नवि-४,१७,१८,१९,३१ नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (नवि-१६), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठरपैकी२ 


